केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी आदिवासी जनजाती क्षेत्र 
उपयोजने (TSP) अंतर्गत सन २०१७-१८ 
मधील केंद्र हिळछ्यापोटी रू. ५४०७.०० लक्ष 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएचएम-२०१७/प्र.क्र.५३४/आ-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १२ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. 9.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/2, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१७. 

भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. 9.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/3, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१७. 

भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. ७.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/8, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१७. 

संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे जा.क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./७५५३४-५४५/२०१७-१८, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र. 
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीयुडी-२०१६/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


nS 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र 


शासनाने उपरोक्‍त आदेशान्वये ६०% केंद्र हिऊ्यापोटी आदिवासी उपयोजने करिता सन २०१७-१८ 


साठी वितरीत केले असून सदर अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एनआरएचएम-2017/प्र.क्र.534/आ-7 


झासन निर्णय :- 


राज्यामध्ये राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत 


आदिवासी जनजाती क्षेत्र उपयोजने अंतर्गत (TSP!) लाभार्थ्यांकरिता सन २०१७-१८ साठी ६०% 


केंद्र हिश्‍ऱ्यापोटी रु. ५४०७.०० लक्ष (रुपये चोपन्न कोटी सात लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 


करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सहसंचालक (अ. व प्र., आरोग्य सेवा, संचाळनालय, मुंबई यांना 


“नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र.टी-५, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा, ७९६-जनजाती क्षेत्र 


उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना (09/08) 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (केंद्र हिस्सा), (२२१०७३८), ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनु.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एनआरएचएम-2017/प्र.क्र.534/आ-7 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिपत देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 


धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरिळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं- 


२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवऱ्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 


यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४८०/अर्थोपाय, दिनांक ४ 


डिसेंबर, २०१७ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०३०९१४४७१५१२१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


A | Nilakanth Sakharkar 
aa O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


Nilakanth ८५५७५०२९९७ 


Agriculture Animal Husbandry 


Sakharkat tems 
Date: 2018.03.12 12:04:08 
+05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक एनआरएचएम-2017/प्र.क्र.534/आ-7 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. सहायक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


